ठाणे येथे ०१ अतिरिक्‍त oldfan 
न्यायालय स्थापन करणे व त्याकरीता 
अस्थायी पदे निर्माण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : कौटुन्या -१११६/प्र.क्र.५९/२०१६/का-९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २ जुले, २०२०. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्र.एफसीएम १००९/प्र.क्र.१०३/का-नऊ, 
दि.१८.०१.२०१०. 
२. शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग, क्र.एफसीएम २०१०/प्र.क्र.८/का-नऊ, 
दि.१५.०४.२०१०. 
३. मा. उच्च न्यायालयाची दि.२४.०२.२०१६,२५.०९.२०१९, १९.१२.२०१९ व ३०.०१.२०२० 
रोजीची पत्रे. 
४. मा. उच्च न्यायालयाचे जनहीत याचिका १३०/२००४ (मनुभाई वाशी विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व 
इतर) प्रकरणी आदेशा दि ०२.१२.२०१९ व २७.०१.२०२०. 
प्रस्तावना :- 


कौटुंबिक न्यायालय अधिनियम १९८४ च्या कलम ३ अन्वये मा.उच्च न्यायालयाच्या 


सहमतीने शाहरी/ नागरी प्रदेशाकरिता कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्याची तरतूद आहे. 


त्यानुसार ठाणे येथे संदर्भ क्रमांक १ अन्वये १ कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात 


आलेली आहे. ठाणे येथील कौटुंबिक न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या विचारात घेऊन 


मा.उच्च न्यायालयाने ठाणे येथे १ अतिरिक्‍त कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव 


शासनास सादर केला होता. तसेच जनहीत याचिका १३०/२००४ (मनुभाई वाशी विरुद्ध महाराष्ट्र 


शासन व इतर) मध्ये ठाणे येथे १ अतिरिक्‍त कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्याबाबत निर्णय 


घेण्याचे आदेश मा.उच्च न्यायालयाने राज्य शासनास feed आहेत. त्यानुसार ठाणे येथे १ अतिरिक्‍त 


कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्याचा व त्यासाठी पदनिर्मिती करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 


विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय क्रमांक: PISA -१११६/प्र.क्र.५९/२०१६/का-९ 


झासन निर्णय :- 


ठाणे येथे १ अतिरिक्‍त कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. 


तसेच सदर कौटुंबिक न्यायालयांकरिता खालील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे अस्थायी पदे 


निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. सदर अस्थायी पदांना दिनांक ३१.०८.२०२० नंतर 


पुढील मुदतवाढ घेणे आवश्‍यक राहील. 


१) न्यायाधीश व सहाय्यभूत कर्मचारी 


अ.क्र. ।पदाचे नांव पदाचा वेतनस्तर पदसंख्या 
॥ ८ | न्यायाधीश न्यायिक वेतन आयोगाप्रमाणे 1१ 
२. 'शिरस्तेदार 5-१३ (३५४००-११२४००) Pe | 
३. ।सहायक शिरस्तेदार 5-८ (२५५००-८११००) 1१ 
४. लघुलेखक (S.41,) 5-१५ (४१८००-१३२३००) pa | 
५. 'अभिसाक्ष लेखनिक 5-६ (१९९००-६३२००) ae 
६. वाहक 5-६ (१९९००-६३२००) शिक गा 
9. हवालदार 5-३ (१६६००-५२४००) 1१ 
एकूण ७ | 
२) विवाह समुपदेशी व सहाय्यभूत कर्मचारी 
अ.क्र. पदाचे नांव पदाचा वेतनस्तर पदसंख्या 
॥ के | विवाह समुपदेशी S-20 (५६१००-१७७५००) २ 
२. ।लघुलेखक(नि.श्रे) 5-१४ (३८६००-१२२८००) [ae 
3. लिपिक S-& (18800-3200) Po | 
एकूण 1 ४ 
एकूण १) + २) १ | 
३) बाह्ययंत्रणेकडून घ्यावयाच्या सेवा 
अ.क्र. पदाचे नांव पदसंख्या 
| | शिपाई | २ 


शासन निर्णय क्रमांक: कौटुन्या -१११६/प्र.क्र.५९/२०१६/का-९ 


२. याकरीता येणारा खर्च "मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान-१०५ दिवाणी व सत्र 


न्यायालये-(०१)(०२) प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, सांकेतांक २०१४ ०३४१” या 


लेखाशीर्षाखाळी भागविण्यात यावा. सदर प्रकरणी निधीबाबतचे आदेठा स्वातंत्रपणे निर्गमित 


करण्यात येतील. 


३. हा शासन निर्णय मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेने तसेच वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्या 


विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३/२०२०/व्यय-५, दिनांक ०१.०१.२०२०, क्रमांक ५३/ 


आपुक, दिनांक २१.०१.२०२०, व क्रमांक ४५/सेवा-९, दिनांक २९.०१.२०२०अन्वये निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००७०२१३२५१८१७१२ असा आहे. हा SAT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Uday Balkrishna Shukla 
Gi arashtra, 


=Law and Judiciary Depart: t, 
postalCode=400032, st=Mahi 


क ashtra, 
2.5.4.20=25569b2f94f1c4543dd14cfd7554: 

Ba | kri S h Nn a 74f343a754d9629 1ae76706a168af42cab3 

IN) ib 7b8594c3 10542cc27f913 
48e1f9c0084209e339 7fd9de455fe24a26 
bbb, ‘Uday Balkrishna Shukl. 
h (1 a Date: 2020.07.02 15:48:02 +05'30' 
(उदय बा. शुक्ल) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 


१. मा.राज्यपालाचे सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा / विधानपरिषद 

४. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

५. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा / मुळ शाखा), मुंबई, 

६. प्रमुख न्यायाधिश, जिल्हा व सत्र न्यायालय / कौटुंबिक न्यायालय ठाणे, 
७. महालेखापाल- एक (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई, 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

९. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१०.वित्त विभाग/व्यय-५,आपुक/सेवा-९, 

११.विधि व न्याय विभागातील सर्व कार्यासने. 

१२. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी ३ 


